मुख्यमंत्री सुकर्मी पुरस्कार योजना. 


नियंत्रक अधिकारी आणि 


आंहरण व 


संवितरण अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक-सुकर्मी-२०१८/प्र.क्र.७५/१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - १६ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा :- १ झासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र.एस.आर.व्ही-२०१६/ प्र.क्र.४३२/कार्या-१२, दि.२० मार्च,२०१८. 
२) शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र.सुकर्मी-२०१८/प्र.क्र.७२/कार्या-१४, दि.०९ एप्रिल,२०१८. 

३) शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र.सुकर्मी-२०१८/प्र.क्र.७२/कार्या-१४, दि.०२ मे,२०१८ 

) 


४) शासन निर्णय सा.प्र.वि. समक्रमांक दि.११/०७/२०१८ 


शासन निर्णय :- 

राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना प्रशासनामधील कर्तव्ये सक्षमपणे व पूर्ण कार्यक्षमतेने पार 
पाडण्यासाठी प्रेरणा देऊन त्यांचे मनोधैर्य उंचाविण्यासाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांचा पुरस्कार देऊन गौरव करण्यासाठी "मुख्यमंत्री सुकर्मी पुरस्कार योजना" ही अभिनव योजना 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून शासन निर्णय, दि.२० मार्च, २०१८ अन्वये सुरु करण्यात आली 
आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याबाबत खालीलप्रमाणे लेखाशिर्ष 
उघडण्यास उपरोक्त संदर्भाधिन ४ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


मराठी English 
मागणी क्रमांक मागणी क्रमांक ए-४ DEMAND NO.A-4 
Demand 
मुख्य लेखाशिर्ष 2042, सचिवाळलयीन सर्वसाधारण सेवा 2052, | SECRETARIAT GENERAL 
Major Head SERVICES 
उप मुख्य लेखाशिर्ष SU UG 
Sub Major Head 
गौण शिर्ष ०९०, सचिवालय, 090, SECRETARIAT 
Minot Head 
गट शिर्ष (००, (00), 
Group Head 
उप शिर्ष (००)(१९) (00)(19) 
Sub Head 
योजनेचे संक्षिप्त नाव मुख्यमंत्री सुकर्मी पुरस्कार (अनिवार्य) CHIEF MINISTER SUKARMI AWARD 
SCHEME (COMMITTED) 
योजनेचा संकेतांक  ।२०५२५३८६ 20525386 


शासन निर्णय क्रमांकः सुकर्मी-२०१८/प्र.क्र.७५/१४ 


३. सदर लेखाशिर्षासाठी सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द चे सह सचिव (आस्थापना) यांना 
“नियंत्रण अधिकारी” व अवर सचिव (२६-रोखझाखा) यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


ठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८०८१६१६२५५२४४०७ असा आहे. हा 
ann निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ०-७ 
'ICode=400032, st: 


. 
| mM t | ya Z Depart tra, 
711 \ceff9bObb07e3c6556e724501 d0cSea5c63b3146314 
४. serialNumber=77a529748c5e7c1ba7a66e8 1c654ba3c492fdaSb29e076 
ushta QUe Kai नानल 


Date: 2018.08.16 16:30:38 +05'30' 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
५. सर्व मा.संसद सदस्य/मा.विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव 
७. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 
९. सर्व सह /उप सचिव, मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), यांना योग्य त्या कार्यवाहीस्तव. 
१०. सह सचिव, कार्यासन २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. सह सचिव, कार्यासन २६, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. अवर सचिव, कार्यासन २६, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. वित्त विभाग / व्यय-४/ अर्थ-१४, मंत्रालय, मुंबई 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र्‌ - १ , मुंबई. 
१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१९. कार्यासन-१४/निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


